तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध 
पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी 
निमंत्रित अभ्यागत अध्यापकांना प्रदान करावयाच्या 
मानधनाचे दर सुधारित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.(१००/१६)/तांशि-१ 
४था मजला, मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई Yoo 032 
दिनांक: १७ एप्रिल, 2023 


१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण२०१६/प्र.क्र.(१००/१६)/ 
तांशि-१, दिनांक १७ मार्च, २०२२ 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे दिनांक २६ डिसेंबर, 
२०२२ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना- 
तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील अभियांत्रिकी/ वास्तुशास्त्र/ 
औषधनिर्माणशास्त्र/ हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड केटरिंग टेक्नॉंलॉजी/ व्यवस्थापन महाविद्यालये/ 
तंत्रनिकेतने या संस्थांमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्‍तींना निमंत्रित करून अध्यापन/ 
मार्गदर्शानाकरिता त्यांच्या सेवा वेळोवेळी प्राप्त कराव्या लागतात. सदरहू क्षेत्रांतील अनुभवी, तज्ञ 
मान्यवरांना अल्प मानधनाच्या आधारे आकर्षित करून अभ्यासक्रमाचा दर्जा टिकविणे 
सद्यस्थितीत, जिकिरीचे होत आहे. त्यानुषंगाने, तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील 
अभ्यासक्रमांकरिता निमंत्रित करण्यात येणाऱ्या अभ्यागत अध्यापकांच्या मानधनात सुधारणा 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील 
संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रमांसाठी निमंत्रित करण्यात येणाऱ्या अभ्यागत अध्यापकांना प्रदान 
करण्यात येणाऱ्या मानधनाकरिता खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित दर लागू करण्यास मंजुरी 
देण्यात येत आहे- 


तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रम 


अभियांत्रिको/ वास्तुशास्त्र/ औषधनिर्माणशास्त्र/ हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड 
केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, व्यवस्थापन महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने यांमधील 


विद्यमान । सुधारित दर 
द्र (प्रति तास) 


अभ्यासक्रमांसाठी उद्योग/ व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित केलेले तज्ञ/ | रू. १०००/- | रू. १५००/- 


अनुभवसंपन्न ज्येष्ठ अभियंता यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.(१००/१६)/तांशि-१ 


अभियांत्रिकी/ वास्तुशासत्र/ औषधनिर्माणशास्त्र/ हॉटेल मॅनेजमेंट अँन्ड 
केटरिंग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापन इ. पदवी/ पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमांसाठी आमंत्रित अभ्यागत अध्यापकांसाठी मानधन- 


१. सैद्धांतिक 


रू. ६००/- 


रू. ९००/- 


२. प्रात्यक्षिक औषधनिर्माणशासत्र अभ्यासक्रमातील औषधनिर्माणशास्त्र 
प्रयोगशाळा प्रात्यक्षिके/ ट्युटोरियळ, आरेखन, वास्तुझारत्र मधील आरेखन 
कामे 


रू. ३००/- 


रू. ४५०/- 


अभियांत्रिकी/ वास्तुशास्त्र/ औषधनिर्माण शास्त्र / हॉटेल मॅनेजमेट अन्ड 
केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, इ. संस्थेतील पदविका अभ्यासक्रमासाठी आमंत्रित 
अभ्यागत अधिव्याख्यातांसाठी मानधन- 


१. सैद्धांतिक 


रू. ५००/- 


रू. ८००/- 


२.प्रात्यक्षिक औषधनिर्माणशञासत्र अभ्यासक्रमातील औषधनिर्माणशास्त्र 
प्रयोगशाळा प्रात्यक्षिके /ट्युटोरियळ, आरेखन वास्तुशास्त्र मधील आरेखन 
कामे 


रू. २५०/- 


रू. ४००/- 


अभियांत्रिको/ वास्तुशास्त्र/ औषधनिर्माण शास्त्र / हॉटेल मॅनेजमेट अँन्ड 
केटरिंग टेक्नॉलॉजी, व्यवस्थापन इत्यादी पदवी/ पदव्युत्तर 
महाविद्यालयांतील नियमित आस्थापनेवरील अध्यापकांनी त्यांच्या 
पदानुसार निश्चित तासिकांपेक्षा जास्त तासिका घेतल्यास अधिकचे 
अतिरिक्‍त मानधन- 


१.सैद्धांतिक 


3 


. 300/- 


रू. ४५०/- 


२. प्रात्यक्षिक/ ट्युटोरियल / आरेखन कामे इत्यादी 


3 


रू. १५०/- 


रू. २२५/- 


अभियांत्रिकी/ वास्तुशास्त्र/ औषधनिर्माण शास्त्र / हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड 
केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, व्यवस्थापनशास्त्र इत्यादी पदविका संस्थांमधील 
नियमित आस्थापनेवरील अधिव्याख्यात्यांनी त्यांच्या पदानुसार निश्चित 
तासिकांपेक्षा जास्त तासिका घेतल्यास अधिकचे अतिरिक्‍त मानधन- 


१.सैद्धांतिक 


रू. २५०/- 


रू. ४००/- 


२. प्रात्यक्षिक/ ट्युटोरियळ / आरेखन कामे इत्यादी 


रू. १२५/- 


रू. २००/- 


४. उपरोक्तप्रमाणे अभ्यागत अध्यापकांच्या मानधनात करण्यात येत 
पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे- 


असलेली सुधारणा 


(१) अभ्यागत अध्यापक निमंत्रित करण्यापूर्वी संस्थेतील संबंधित विद्याशाखेतील सर्व 


कार्यरत शिक्षकांना प्रमाणकांनुसार शैक्षणिक भार दिला आहे, याबाबत संबंधित संस्थेच्या 


प्राचार्य/ संचालक यांनी खात्री करावी. 


(२) सेवानिवृत्त अध्यापक वा संबंधित अभ्यासक्रमाशी निगडित उद्योग क्षेत्रातील/ 
व्यवसायातील अनुभवसंपन्न व्यक्‍तींना, तासिका तत्त्वावरील अध्यापनासाठी निमंत्रित 


करण्यात यावे. मात्र, सेवा प्रवेश नियमांतीळ तरतुदीनुसार विहित करण्यात आलेली 


किमान शौक्षणिक अर्हता व अनुभव अभ्यागत अध्यापकांनी धारण करणे आवश्‍यक असेल. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.(१००/१६)/तांशि-१ 


(३) तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची नियुक्‍ती एका शौक्षणिक वर्षासाठी कमाल ९ 
महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करता येईल. सदर कालावधी संपुष्टात 
आल्यानंतर सदर नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

(४ तासिका तत्वावरील कोणत्याही उमेदवारास एकाच महिन्यात त्यांच्या दर्जाच्या 
अनुज्ञेय वेतनश्रेणीतील सुरूवातीच्या वेतनश्रेणीच्या रकमेपेक्षा जास्त मानधन द्यावे लागू 
नये, याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय/ तंत्रनिकेतनाच्या प्राचार्याची असेल. 

(4) सदर प्रयोजनार्थ येणाऱ्या खर्चास अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात येणार नाही. सबब, 
याकरीता येणारा खर्च हा संस्थेकडे उपलब्ध असणाऱ्या निधीतून/ मंजूर अनुदानातून 
करणे आवश्यक असेल. 

(६) तासिका तत्त्वावरील नियुक्ती ही तात्पुरत्या स्वरूपातील नियुक्‍ती असून त्यामुळे 
नियमित सेवेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. यास्तव, “भविष्यात सेवेत कायम 
करण्याची मागणी करणार नाही. तसेच, नियमित सेवेच्या कोणत्याही हक्कांची मागणी 
करणार नाही” असे संबंधित अध्यापकाकडून रू. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र 
घेण्यात यावे. 

(७) प्रत्यक्ष उपलब्ध कार्यभार आणि तासिका तत्त्वावरील मानधनाचे प्रदान याबाबत 
अनियमितता आढळल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/ 
संचालक यांची राहील. 

(८) अभ्यागत अध्यापकांच्या मानधनाचे सदर सुधारित दर दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ 
पासून लागू होतील. 


दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१७१७४१२२७२०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
८, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 


P AG A R E S H R | K R | S H N A Tec EDUCATION DEPARTMENT, 


4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6ca9468 
ce2a8aae16c0cb06, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KA S H | N AT H serialNumber=4E8BC157609C105D396B04018FA47F8909333AFC18 
DDC3893CC043F 18F759COB, cn=PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
Date: 2023.04.17 17:47:17 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. संचालक, ग्रंथालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. प्राचार्य, अँंकेडमी आर्किटेक्चर, मुंबई 

६. अवर सचिव /कक्ष अधिकारी- तांशि-२, तांशि-६, मशि-१, मशि-२, मशि-३ 
७. निवड नस्ती, तांशि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


